पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे २०.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/₹-७५२२४७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१.३.२०२४. 
वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३ दि.२१.३.२०२४. 


शासन शुध्दिपत्रक - 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-९/६-७५२२४०/पोल-३, दिनांक 
२१.३.२०२४ याच्या परिच्छेद ३ मधील नमूद GUAT "२०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या मजकुराऐवजी “मागणी क्र.बी-१, २०५५- 
पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान 
विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), १३ कार्यालयीन खर्च” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३३११३२४२३४३२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAI LA A R N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd 


241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47D1607 17AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE6 
5A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.03.31 13:34:05 +05'30° 

सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. निवडनस्ती, पोळ-३ 


